मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना टप्पा-२ (बॅच-१ 
संशोधन व विकास अंतर्गत धुळे जिल्ह्यातील 
रस्त्यांची silat करण्यासाठी प्रशासकीय 
मान्यता देण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : मुग्रायो-२०२४/प्र.क्र. ३६४ /बांधकाम-४ 
बांधकाम भवन, ५ वा मजला, 24 ASIA पथ, 
फोर्ट, मंत्रालय, मुंबई - Yoo ००१ 
दिनांक : १८ जुले, २०२४. 
वाचा : 
१ शासन परिपत्रक, ग्राम विकास विभाग क्रमांकः ग्रासयो-२०१५/प्र.क्र.१२/योजना-९, दिनांक २८ 
ऑक्टोबर, २०१५. 
२) शासन निर्णय, ग्राम विकास विभाग क्रमांकः मुग्रायो-२०२१/प्र.क्र.१६५/बांधकाम-४, दिनांक ०६ जानेवारी, 
२०२२. 
३) शासन परिपत्रक, ग्राम विकास विभाग क्रमांकः मुग्रायो-२०२२/प्र.क्र.१९/बांधकाम-४, दिनांक २६ सप्टेंबर, 
२०२२. 
४) शासन निर्णय, ग्राम विकास विभाग क्रमांकः मुग्रायो-२०२३/प्र.क्र.४३६/बांधकाम-४, दिनांक १५ फेब्रुवारी 
२०२४. 
५ मुख्य अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, पुणे यांचे पत्र क्रमांकः 
मु.अ./प्रमंग्रासयो/ १३८१/२०२४ दि. २० मे, २०२४. 


शासन निर्णय : 

मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना टप्पा-२ (बॅच-१) संशोधन व विकास अंतर्गत धुळे जिल्ह्यातील रस्त्यांची 
दर्जोन्नती करण्यासाठी त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या किंमतीस खालील नमुद केलेल्या अटींच्या अधीन 
राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


पॅकेज लांबी अंदाजित ० 
अ. नान पॅकेज लांबी अंदाजित किंमत | " वकऱ 
सभा क्षेत्र/ : कामाचे नाव दुरूस्ती किंमत 
क्र क्रमांक (कि.मी) (रू.लक्ष) 
तालुका (रू.लक्ष) 
कासारे ते गणेशपुर रस्ता 
षि ४.५५० ५४२.९१ २५.७७ 


(1१-२६, 09-२७ 
दातती-नांदवण-कोकले रस्ता 
२ ७.८५० ११०३.०५ ५२.३९ 

(13-११, VR-943, 0095-२७) 


प्रजिमा-४८ ते चिचखेडा ते 


३ अक्कलपाडा रस्ता ६.७५० ८६७.८४ ४१.१८ 
(13-१०, 039१-४९) 
ह साक्री/ क इजिमा-२२ ते जयश्रीनगर सालटेक _ gees se 
साक्री री रस्ता (MRL-02, ५१-२२) - : 


वरसुस ते रुममळी -राममा-७५३ रस्ता 
(MRL-0l9, 09१-६२,/१-०२) 
राममा- ७५२७ - धाडणे नवडणे - 
६ राममा- ७५२७ रस्ता ५.४७० ८२८.४४ ३९.३८ 
(_१-४८,४९, VR-93, १४, २६३) 
रामा-१४ (पानखेडा) वाकी रस्ता 


9 ४.४५० ७०४.२३१ Red 
(LR-992, ७३-७४) : : os 


9.000 883.89 ४४.७९ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२४/प्र.क्र. ३६४/बांधकाम-४ 


ह दोंडाईचा - विखुले-कुरुकवाडे- ae seus ee 
चिळाणे रस्ता (TR-3, VR-8, ७, ८) ३ ; न 
दोंडाईचा -चुडाणे-मालपुर रस्ता 

8 8.020 १०९०.१८ ५१.७५ 

(1१-१६, ५३-९९, 009३-१०, ७३-१०) 

२० क स प्ररामा-०१ विखरण- सोनशेलु रस्ता या ae a 
शिंदखेडा/ ve (11-२६, VR-94) ; र 
शिंदखेडा i रामा-१२ ते घुसरे रस्ता 

ee q Aood ४.४०० ५५८.९७ २६.५५ 

(MRL-§, ७३-४८) 

4 धांदरने-खलाणे रस्ता a ee aa 
(TR-93, ODR-99) र न : 
वरझडी - खर्दे रस्ता 

१३ ५.०५० ८४४.५० ४०.१४ 
(MRL-04, 09३१-४२) 

शिप तरडी ते भावेर रस्ता न तात ae 
(MRL-0&, ४१-६२) 

a करवंद ते कन्हेरीपाडा-इजिमा-३ रार hes Wes 

: रस्ता (MRL-20, VR-984, ७१) : न ह 
कोडीद-सामऱ्यादेवी रस्ता 

१६ ७.२०० ८२१.९४ ३८.९७ 
(MRL-29, /३-१३६) 

ग्रामा-१३८ ते आसऱ्यापाणी रस्ता 
१७ ३.०५० ४२३६.९० २०.७६ 
RD- (LR-9Z, २३-९२) 
शिरपूर/ a ia 
DHU- -१२ ते पाथर्ड-खर्दे-बाभुळदे ते 
१८ | शिरपूर य a ५.७०० ६८६.४६ ३२.५९ 
॥००९ | साकवद Wal (LR-¥2, ५१-१९, 20) 
बुडकोविहीर-चौंडी ते sae ते 
१९ कालापाणी रस्ता ५.६०० ७७२.७६ ३६.७२ 
(_-७८, ७३-३०, 22, १२०) 
प्रजिमा-८ ते बोमल्यापाडा रस्ता 

२० ४.११० ६२५.२३ २९.७२ 
(_3-९७, ५३-९१, २९) 

54 रामा-०४ ते बोरमळीपाडा रस्ता sae eae sale 

(LR-29, ५३-५४) 2 a ; 
एकूण २१ कामे १२०.७४० | १६३०७.८० ७७४.४२ 


सदर कामे ग्रामविकास विभागाच्या अधिनस्त असलेल्या महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास 
संस्थेमार्फत, प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेच्या धर्तीवर व ग्रामविकास विभागाच्या अटी व 
शर्तीवर कार्यान्वीत करण्यात यावीत. 


मुख्य अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), पुणे, संबंधित अधीक्षक अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) व संबंधित 
कार्यकारी अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) यांनी शासन निर्णय ग्राम विकास विभाग क्रमांक 
ग्रासयो-२०१८/प्र.क्र. २३९/बांधकाम-१, दि.२५.१०.२०१८ तसेच शासन पत्र क्रमांक मुग्रायो 
२०१९/प्र.क्र.9३/बांध-४ दिनांक २२ जानेवारी, २०१९ अन्वये दिलेल्या अधिकारानुसार प्रत्येक 
रस्त्याला तांत्रिक मान्यता द्यावी. 


मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था व मुख्य अभियंता तसेच 
संबंधित अधीक्षक अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) यांनी रस्त्याचे दर्जोत्नती करण्यासाठी ई-टेंडरिंग 
करुनच कार्यारंभ आदेशा द्यावेत. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२४/प्र.क्र. ३६४/बांधकाम-४ 


४. प्रस्तुत कामास तांत्रिक मंजुरी देण्यापुर्वी व काम सुरु करण्यापुर्वी पुढील बाबींची पुर्तता 
करण्यात यावी. 


ii 


vi) 


vil) 


प्रस्तुत कामे ही मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना टप्पा-२ (बॅच-१) संशोधन व विकास अंतर्गत 
असल्याने प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजने अंतर्गत Vision Document-2020 मध्ये नमूद 
New Technology Initiative नुसार मार्गदर्शक सूचनांचे पूर्णपणे अवलंब करून सदरहू 
लांबीच्या रस्त्यासाठी Thin White Topping (TWT) ची धावपट्टी घेण्यात यावी. 

तांत्रिक मान्यता प्रदान करण्यापुर्वी रस्त्याच्या कामाचा वाव, Pavement Design व 
Hydraulic Calculations पुनश्च: काटेकोरपणे तपासण्यात येवुन त्याप्रमाणे संकल्पन 
निश्चित करण्यात यावी. 

सदर रस्त्यासाठी लागणारी जमीन या विभागाच्या ताब्यात आहे व रस्त्यासाठी भुसंपादन 
करावे लागणार नाही याची खातरजमा करुन घ्यावी. खाजगी जमीन अथवा 
वनविभागाची ना-हरकत प्रमाणपत्र आवश्‍यक असलेल्या रस्त्यांची कामे हाती घेण्यात येवु 
नयेत, याबाबत पुन:श्च खात्री करण्यात यावी. 

तांत्रिक मान्यता देणाऱ्या wera हे काम कोणत्याही पाटबंधारे/जलविद्युत 
पाणीपुरवठा प्रकल्पाच्या जलाहायाखाली जाण्याची शक्‍यता नाही किंवा अशा प्रकल्पांमुळे 
या कामावर कोणताही परिणाम होणार नाही याची खात्री करावी. 

अंदाजपत्रकामध्ये कामाची मराठीमधुन माहिती दर्शविणाऱ्या फलकाची तरतुद केलेली 
असावी. 

प्रशासकीय मान्यतेच्या अंदाजपत्रकात प्रत्येक दराचे वर्णन/दर/दरपृथ:करण 
/रकक्‍्कम/दरपृथ:करणातील गृहित धरलेली अंतरे व अनुषंगिक इतर बाबी तांत्रिक 
मान्यता प्रदान करणाऱ्या सक्षम अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या पातळीवर तपासणे अनिवार्य आहे. 
या संदर्भात शासनाचे कोणतेही उत्तरदायित्व असणार नाही. 

तांत्रिक मान्यता प्रदान करणाऱ्या सक्षम अधिकाऱ्याने कामामध्ये प्रस्तावित वाव अन्य 
कोणत्याही योजनेत/ कार्यक्रमात समाविष्ठ नाही तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
जिल्हा परिषद, महानगरपालिका, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ इत्यादी तत्सम 
यंत्रणेकडे मंजुर नाही, याची खातरजमा करावी. 

सदर कामांना प्रचलित दरसूचीनुसार तांत्रिक मंजूरी देण्यात यावी. 

सदर कामांची नोंद मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेसाठी तयार करण्यात आलेल्या संगणक 
प्रणालीमध्ये संबंधित कार्यकारी अभियंता यांनी त्वरीत करावी. 

सदर कामे डोंगरी/ आदिवासी / नक्षलप्रभावीत क्षेत्र अथवा साखर कारखान्यापासून १० 
कि.मी.त्रिज्या क्षेत्रांमध्ये शासनाच्या प्रचलित निर्णयानुसार येत असल्याबाबत तांत्रिक 
मान्यता प्रदान करणाऱ्या सक्षम SHAY तपासणी करुन दरपृथःकरणामध्ये त्यानुसार 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२४/प्र.क्र. ३६४/बांधकाम-४ 


तरतुद केले बाबत खातर जमा करावी. याबाबतची सर्व जबाबदारी ही संबंधित तांत्रिक 
मान्यता प्रदान करणाऱ्या सक्षम अधिकारी/ अभियंत्याची राहील. 
०२. सदर कामावरील खर्च “मागणी क्र. एल-७, ५०५४, मार्ग व पूळ यावरील भांडवली खर्च ०४, 
जिल्हा व इतर ग्रामीण मार्ग ३३७, रस्त्यांची बांधकामे (09)(09) मोठी बांधकामे सीआरसी- ५०५४ 
५१५३” या लेखाशीर्षाखाली दर्शविण्यात यावा. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०७१८१२०९१५३५२० असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


PRASHANT 0०५0८ cOVEMMENT OF MAHARASHTRA, ou-RURAL 
VINAYAKRAO , नास सक 
PATIL ci al 
(प्रशांत पाटील) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

१) मा. विधानसभा व मा.विधानपरिषद, सदस्य, विधानमंडळ, मुंबई. 

२) प्रधान सचिव (ग्रा.वि. व पं.रा.), बांधकाम भवन, मंत्रालय, मुंबई. 

३) सचिव (मु.मं.ग्रा.स.यो.), ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


oC 


) 
) 
) 
) जिल्हाधिकारी, धुळे. 

) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, धुळे. 
) 

) 

) 

) 


Cc 


4 


mn 


खाजगी सचिव, मा. मंत्री (ग्रा.वि.) मंत्रालय मुंबई-३२. 

मुख्य अभियंता, (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, पुणे. 

अधीक्षक अभियंता, (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, नाशिक विभाग, नाशिक. 
कार्यकारी अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.),महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, धुळे. 


Nn ८5. 


vo 


१०) कार्यकारी अभियंता (ater), जिल्हा परिषद, धुळे. 

११) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, धुळे. 

१२) जिल्हा कोषागार अधिकारी, धुळे. 

१३) माहिती तंत्रज्ञान अधिकारी, प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना, महाराष्ट्र राज्य. 
१४) निवड नस्ती, कार्यासन बांध-४, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


